आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम 
सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी Saray 
४५१५ ००१२ अंतर्गत मंजूर अर्थसंकल्पीय 
तरतुदीचे विधानमंडळ सदस्यनिहाय निधी 
वितरण. 

महाराष्ट्र शासन 

नियोजन विभाग 

शासन निर्णय क्रमांक-स्थाविका-०४२०/प्र.क्र. ४८/का-१४८२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक - २० जानेवारी, २०२१ 


वाचा:-१) नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक- स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२, 
दि. १२.७.२०१६ 
2) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र. ६४/अर्थ-३, दि. १६ एप्रिळ, २०१९ 
३) नियोजन विभाग, शासन निर्णय , समक्रमांक, दिनांक २३.४.२०२०, ८.७.२०२०, 
१५.७.२०२०, १६.७.२०२०, १४.८.२०२०, १८.९.२०२० व २२.१२.२०२० 
शासन निर्णय :- 

“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०२०” मंजूर झाले असून ते महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या 

अधिसंमतीनुसार महाराष्ट्र अधिनियम क्र. १५ म्हणून, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग-४, दिनांक 
१८ मार्च, २०२० यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आळे आहे. आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत सन २०२०- 
२०२१ या आर्थिक वर्षाकरिता रु. १५७७.८७ कोटी एवढी तरतूद करण्यात आली आहे. सदर तरतूदीपैकी 
नियोजन विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. ३ येथील शासन निर्णयांन्वये रु. ११८६.३७ कोटी एवढी रक्‍कम यापूर्वीच 
वितरीत करण्यात आली आहे. 
२. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. स्थाविका-०६१६/ प्र.क्र.९६/का.१४८२, दिनांक १२/७/२०१६ 
मधील परिच्छेद ४.३ मध्ये सुधारणा करुन कोणत्याही कारणामुळे महाराष्ट्र विधीमंडळ सदस्यांचा कालावधी 
आर्थिक वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वीच संपुष्टात आल्यास अथवा सुरु झाल्यास त्या आर्थिक वर्षातील सदस्यांचा 
कार्यकाल विचारात घेऊन दरमहा ₹ १६.६६ लक्ष याप्रमाणे निधी वितरीत करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली 
आहे. त्यानुसार डिसेंबर, २०२० मध्ये पुणे व अमरावती शिक्षक व पुणे, नागपूर व औरगाबाद पदवीधर तसेच 
धुळे-नंदुरबार स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून एकूण og विधानपरिषद सदस्य निर्वाचित झाले 
आहेत. त्यापैकी खाळील तक्त्यात दर्शविलेल्या ५ विधानपरिषद सदस्यांनी आपळा नोडल जिल्हा घोषित 
केला असल्याने सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील त्यांचा कालावधी विचारात घेता त्यांना खाळील तक्त्यात 
रकाना क्र. ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण ₹ ३,३३,२०,०००/- ( रुपये तीन कोटी तेहतीस लक्ष वीस हजार 
wed ) एवढा निधी या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात येत असून सदर निधी संबंधित नोडल जिल्हयांच्या 
जिल्हाधिकारी, यांच्या अधिनस्त ठेवण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्थाविका-०४२०/प्र.क्र. ४८/का-१४८२, 


(रु. हजारात) 
अ. | मतदारसंघ नवनिर्वाचित विधीमंडळ सदस्याचे | नोडल जिल्हा =| अनुज्ञेय 
क्र नाव निधी 
|| 2 3 1 aa 4 
१ | पुणे विभाग पदवीधर | श्री. अरुण लाड, विधानपरिषद | सांगली ६६६४ 
मतदारसंघ सदस्य 
2 । पुणे विभाग शिक्षक श्री. जयंत आसगांवकर, | कोल्हाप ६६६४ 
मतदारसंघ विधानपरिषद सदस्य 
३ | नागपूर विभाग श्री. अभिजित वंजारी, | नागपूर ६६६४ 
पदवीधर मतदारसंघ | विधानपरिषद सदस्य 
8 । औरंगाबाद विभाग | st. सतिश चव्हाण, विधापरिषद | औरंगाबाद ६६६४ 
पदवीधर मतदारसंघ | सदस्य 
५ | धुळे-नंदुरबार स्थानिक | श्री. अमरिष पटेल, विधानपरिषद | धुळे ६६६४ 
स्वराज्य संस्था | सदस्य 
मतदारसंघ 
एकूण... ३.३३.२० 


३. जिल्हाधिकारी यांनी नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२, 
दिनांक १२ जुले, २०१६ च्या तरतुदींच्या अधीन राहून या निधीचे पुढील वितरण तात्काळ करावे तसेच या 
निधीमधून आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत वेळोवळी अनुज्ञेय करण्यात आलेल्या बाबींवरील खर्च 
खालील लेखाशीर्षांतर्गत सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षामध्ये उपलब्ध तरतूदीमधून भागविण्यात यावा . 

मागणी क्र. ओ-१० 

४५१५- इतर ग्राम विकास कार्यक्रमावरील भांडवली खर्च, 

(००) १०२ सामुहिक विकास 

(०१) (००) (०१) आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (४५१५००१२) 

(योजनांतर्गत) (दत्तमत) ५३- मोठी बांधकामे 


४. वित्त विभाग शासन परिपत्रक, क्र.अर्थसं-२०२० / प्र.क्र. ६४/ अर्थ-३, दि. १० नोव्हेंबर, २०२० मधील 
परिच्छेद क्र.३ मधील (२) नुसार आणि वित्त विभागाने SA. क्र. २८८/२०२०/व्यय-८, दिनांक १२.१२.२०२० 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन हा झासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्थाविका-०४२०/प्र.क्र. ४८/का-१४८२, 


& , 


महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हा शासन निर्णय उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०१२०१२४१५१४५१६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


Digitally signed by Vijesing Fattesing ४८ 


1 7 DN: c=IN, 0=G harasht Planning 

V VJ e S | n g Department, ICode=400032, st=Maharash' 

2.5.4.20=5494d2ad3a3bcSddd66daf9a8fl 7 5e2d7d4b6a8bb 

क 99c51d275801bcdf1b, 
INumber=2182f4f20daa6841ab430b2fd812e7b5d3a883e72 

F ठे tt e S | al g Va S a V e fa574ca5e29ff528bc8015, Vijesing Fattesing Vasave 

Di 2021.01.20 12:44:40 +05'30' 

(वि.फ. वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. उपमुख्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 

मा.राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव 

महालेखापाल (लेखापरीक्षा)/ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर, 
जिल्हाधिकारी, धुळे, सांगली, कोल्हापूर, औरंगाबाद व नागपूर 

नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर उपायुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे 
कार्यालय, 

जिल्हा नियोजन अधिकारी, धुळे, सांगली, कोल्हापूर, औरंगाबाद व नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, धुळे, सांगली, कोल्हापूर, औरंगाबाद व नागपूर 
वित्त विभाग (कार्यासन अर्थ-१६/व्यय-८), 

नियोजन विभाग, अर्थसंकल्प कक्ष (का.१४२४), 

ग्रंथपाल व संदर्भ अधिकारी, नियोजन विभाग, 

निवड नस्ती-का/१४८२, नियोजन विभाग, 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


